P 


RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक ३८ ( २) ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १४, २०१८ / श्रावण २३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


- 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका. 
जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह / का . १/ टे .३/विकाअ / वशी-१२७१ / २०१८. जिल्हाधिकारी पालघर , जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील ६६ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. तसेच जिल्हाधिकारी पालघर यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , 
कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 
१. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही 
मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्क्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करावा. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरिता “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र 
असेल. 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
" विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी " 
उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( चार ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित 


असा 


राहू नये. 


( पाच ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्त्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देऊ नये. 

( सहा ) नियुक्तींचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
संबंधित तहसिलदार यांचेकडे तात्काळ परत करावे, अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 

( १ ) 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ५५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४ , २०१८ / श्रावण २३, शके १ ९ ४० 


( सात ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर 
ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तींच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचे विरुद्ध गुन्ह्याची 
नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास, त्याच प्रमाणे कोणत्याही 
कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


पत्ता 


तालुका 
( २ ) 


व्यक्तीचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


तलासरी 


२ 


तलासरी 


. 


mm 


श्री . सुरेश काकड्या नम 
श्री . रंजित रमेश शनवार 
श्री . श्रीनिवास चिंतामण वनगा 
श्री . कुणाल 

राजेश मासमार 
श्री . प्रितेश भरत प्रजापती 


तलासरी 
तलासरी 
तलासरी 


४ 


५ 


11 


वाडा 


श्री . भाई नशिक ठाकरे 


७ 


वाडा 


८ 


वाडा 


श्री . सोनोपंत हरिभाऊ पटारे 
श्री . प्रभाकर पदु भोईर 
श्री . मोहन गोपाळ पाटील 


९ 


वाडा 


१० 


वाडा 


श्री . किशोर नारायण वेखंडे 


११ 


वाडा 


श्री . प्रदिप नरसिंगराव मोरे 


१२ 


वाडा 


जि . 


पालघर 


१३ 


वाडा 


१४ 


वाडा 


मु . पो . कासपाडा, पो . उधवा ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु . पो . तलासरी, ( शनवारपाडा), ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु . पो . कवाड ( वनंगपाडा) , ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु पो . तलासरी ( सुतारपाडा ), ता . तलासरी , जि . पालघर 
मु . पो . तलासरी , (पाटीलपाडा), ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु . खरीवली, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . कळंभे, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . पिंपरोळी , पो. तुसे , ता . वाडा , जि . पालघर 
मु . धापड , पो . बालिवली, ता . वाडा , जि . पालघर 
मु . कळंभोली, ता . वाडा , 

जि . पालघर 
मु . पो . उचाट , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . १०४ , चौधरी कॉम्पलेक्स , कुडूस , ता . वाडा , 
मु . निचोळे , पो . खानिवली, ता. वाडा, जि . पालघर 
मु . गुंज , पो. खुपरी, ता . वाडा , जि . पालघर 
मु . मुसारणे, पो . मेठ , ता. वाडा, जि . पालघर 
मु . पो . वाडा, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . पो.मेट , ता . वाडा, 
मु . वावेघर, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . पो . विलकोस , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . नारे , पो. उचाट , ता . वाडा, 
मु . आबिटघर , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . २०५ , सुशिला अर्पा. अशोकवन , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . पिक , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . वसुरी खुर्द, पो . खुपरी, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . वाघोटे, पो . कंचाड, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . गांधरे, पो . कोने, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु.पो. पार्वती निवास शिवाजीनगर, ता. वाडा, जि . पालघर 
सिद्धेश्वरी रोड , आगार अळी, ता . वाडा, जि . पालघर 


१५ 


वाडा 


१६ 


वाडा 


डॉ . वसंत उंदरू हिरवे 
श्री . सुनिल मिठाराम पष्टे 
श्री . मोहन बबन पवार 
श्री . पंढरीनाथ 

तुकाराम 

घोडविंदे 
श्री . नरेंद्र रामचंद्र तेलवणे 
श्री . अमित विठ्ठल शिर्के 
श्री. प्रकाश बाळकृष्ण ठाकरे 
श्री . नयन सुरेश पाटील 
श्री . कुंदन नारायण पाटील 
श्री . संतोष विष्णू साठे 
श्रीम . वर्षा उदय गोळे 


वाडा 


जि . पालघर 


१८ 


वाडा 


१ ९ 


वाडा 


२० 


वाडा 


जि . 


पालघर 


२१ 


वाडा 


२२ 


वाडा 


२३ 


वाडा 


श्रीम . प्रतिमा प्रकाश अगिवले 


२४ 


वाडा 


श्री . निलेश गोपाळ पाटील 


२५ 


वाडा 


श्री . किरण गोपीनाथ कवले 


२६ 


वाडा 


श्री . सचिन अरूण पाटील 


२७ 


वाडा 


श्री . निलेश सिताराम पाटील 


२८ 


वाडा 


श्री . जयंत शंकर पवार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४, २०१८/ श्रावण २३, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची ( चालू ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२ ९ 


वाडा 


श्रीम. अश्लेषा अतुल गोतारणे 
श्री . कैलास वसंत सोनटक्के 


३० 


वाडा 


३१ 


वाडा 


श्री . चेतन अमृत पाटील 
श्री . विकास दत्तात्रय जाधव 


my 


वाडा 


३३ 


वाडा 


श्री . उमेश मधुकर 

पाटील 


३४ 


वाडा 


३५ 


वाडा 


३६ 


वाडा 


श्री . नंदकुमार तुकाराम जाधव 
श्रीम . दिव्या गजानन म्हसकर 
श्री . पराग श्रीकृष्ण सोनटक्के 
श्री . कपिल पांडुरंग म्हात्रे 
श्रीम. वनिता क्रांतीकर मस्के 


मु . आबिटघर , ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . पो . वाडा, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . डाकीवली, पो . चांबळे , ता . वाडा , जि . पालघर 
मु . तिळगाव, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . 

पो . परळी, ता . वाडा , जि . पालघर 
मु . चिखले, पो . नेहरोली, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु.पो. आबिटघर , ता. वाडा, जि . पालघर 
मु . पो. राममंदिरासमोर , वाडा, ता . वाडा. 
रा . कळंब, नालासोपारा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . ८ , लक्ष्मण स्मृती, हौसिंग सोसायटी , फ्लॅट नं . ८ , 
पहिला मजला, फणसभाट, मूळगांव, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . 

पो . कोचरेकर बंगला, भास्करआळी, ता . वसई, जि . पालघर. 
मु . नायगांव कोळीवाडा, आईस फॅक्टरीजवळ, पो . पापडी, 
ता . वसई, जि . 
मु . पो. झेंडाबाजार भंडारआळी, वसई ( प.), ता . वसई , 


३७ 


वसई 


३८ 


वसई 


. 


३ ९ 


वसई 


श्री . भुपेश काशिनाथ कोचरेकर 
कु . भाविका जगन्नाथ कोळी 


४० 


वसई 


पालघर . 


४१ 


वसई 


श्री . प्रथमेश अनिल राऊत 


जि . पालघर . 


४२ 


वसई 


श्री . विरेंद्र चंद्रकांत हनमशेठ 


मु . 


. 


४३ 


वसई 


श्री प्रेमचंद धनपतलाल श्रीवास्तव 


४४ 


वसई 
वसई 


४५ 


श्री . रिक्सन अंतोन तुस्कानो 
श्री . विलास केशव निजाई 
श्री . कपिल कमलाकर वैद्य 


४६ 


वसई 


४७ 


वसई 


श्री . सुधिर काशिनाथ मेहरे 
श्रीम . आशा गणेश घुगे 


पो. १०५, निळकंट शैनेश्वर अर्पाटमेंट , डोळ्यांच्या 
दवाखान्यासमोर, आझाद नाका, पो . ता . वसई, जि . पालघर 
मु . सागर पार्क , सी.एच.एस.एलटीडी, २ -ए, सागरशेत , 
ता . वसई , जि . पालघर . 
मु . भाटी नानभाट , पो . सोपारा , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . कळंब , ता . वसई , जि . पालघर 
मु. पो . ०१, शांतीसदन, महानगरपालिका रोड , निले गांव, 
नालासोपारा ( प.), ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . नवापूर , काटेपाडा, पो . वटारा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . सम्राट मिलीनियम पॅराडाईज , गोकुळ टाऊनशिप , पो . 
विरार ( प. ), ता . वसई , जि . पालघर . 
मु . पो . भट्टीवाडी, सत्पाळे , पो . आगाशी, ता . वसई , 
जि.पालघर . 
मु . रानगांव, रामआळी, पो. वसई, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . कामण , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . कामण , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . ००३ प्रीती अर्पाटमेंट., मनवेलपाडा रोड, निराबाई पाटील मार्ग, 
विरार ( पू.), ता . वसई , जि . पालघर . 


४८ 


वसई 


४ ९ 


वसई 


श्री . सुभाष बाळाराम भट्टे 


५० 


वसई 


श्री . रमाकांत देवराम तांडेल 


श्री . दिपेश दत्तात्रय भोईर 


वसई 
वसई 


५२ 


श्री . रामजी राधेमोहन बरनवाल 


५३ 


वसई 


श्री . प्रकाश बोजू कुडतरकर 


. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४, २०१८/ श्रावण २३, शके १९ ४० 


. 


अनुसूची ( समाप्त ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५४ 


श्री . अक्षय प्रभाकर भोईर 


वसई 
वसई 


५५ 


श्रीम . कल्पना चंद्रशेखर चौधरी 
श्री . अजय सदानंद पिंपळे 


५६ 


वसई 


५७ 


वसई 


५८ 


वसई 


श्रीम . शुभांगी सुरेश पाटील 
श्री . देवानंद शरद म्हात्रे 
श्री . रविंद्रकुमार सेवाशंकर श्रीवास्तव 


मु . पाणजु , ता . वसई, जि . पालघर 
मु . आक्टन , भंडार आळी, सांडोर, पो . ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . ३०१/२, आनंदवन सोसायटी वरदविनायक लेन , बी . के . 
वर्तक चौक, विरार (पू.), ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . तुकुर्लीपाडा , पो . अर्नाळा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . अर्नाळा, काचेरीपाडा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . ४०१, साईज्योत अपार्टमेंट, फुलपाडा रोड, विरार ( पू.) , 
ता . वसई, जि . पालघर. 
रा . हिलपार्क सोसा., जिवदानी रोड, विरार 
रा . लोवरे , ता . जि . पालघर 
रा . काटाळे , ता . जि . पालघर 
मु . आलोंडे ( डोंगरीपाडा), पो . आलोंडे, ता . विक्रमगड , 


५ ९ 


वसई 


. 


६० 


वसई 


पालघर 


श्री . अशिष अनिल पिंपळे 
श्री . दुहित राजाराम पाटील 
श्री . महेश आत्माराम पाटील 


६२ 


पालघर 


विक्रमगड 


श्री . संदिप दंदू पावडे 


जि . पालघर . 


६४ 


विक्रमगड 


श्रीम . शकुंतला दत्तु गावित 
श्री . सिताराम बबन भोये 


६५ 


विक्रमगड 


मु . शेवते, पो . सुकसाळे , ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . शेवते , पो . 

सुकसाळे , ता . विक्रमगड, जि . 
मु . पो . कु . , ता . विक्रमगड, जि . पालघर 


पालघर 


विक्रमगड 


श्री . कल्पेश अशोक शेलार 


पालघर , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हाधिकारी, पालघर , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


